RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक ४ ९ ( ३ ) ] 


शुक्रवार, जुलै ३, २०१५ / आषाढ १२ , शके १९ ३७ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १०३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 


मुख्य इमारत , २ रा मजला, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ जुलै २०१५ 


अधिसूचना 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ . 


- 


क्रमांक पीआरओ. ०७१५ / प्र.क्र . ६२ / विशा- २. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ ( सन १ ९ ७४ चा २) च्या कलम २१ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, भंडारा यांनी प्रस्तुत सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थनियुक्त केलेले क्षेत्रिय अधिकारी 
( Sector Officer ), स्थायी निगरानी पथक ( Static Surveillance Team), फिरते पथक ( Flying Squad ) यांच्या प्रमुखांना नामनिर्देशन 
सुरू झाल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक १६ जून २०१५ ते निवडणुका संपेपर्यंत म्हणजेच दिनांक ७ जुलै २०१५ या कालावधीकरिता विशेष 
कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ (१९ ७४ चा २) च्या कलम १२ ९, १३३, १४३ व १४४ खालील शक्ती प्रदान करीत 
आहे . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


पु . हि . वागदे, 
शासनाचे सह सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - १०३-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


